केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरण व विनियोग 
व्यवस्थापनाकरीता 7॥७6 (Public Financial 
Management System) साठी Single Nodal 
Agency (SNA) यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.१७३/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- १. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे कार्यालयीन ज्ञापन, दि.२३.०३.२०२१, 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशञा-४, दि.०१.०७.२०२१. 


शासन निर्णय :- 

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दिनांक २३.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनान्वये केंद्र 
पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत 
अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने सुधारित कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश दिलेले 
आहेत. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दिनांक २३.०३.२०२१ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनाच्या 
अनुषंगाने वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई यांनी दिनांक ०१.०७.२०२१ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) याबाबतच्या सुधारित 
सुचना निर्गमित केलेल्या आहेत. 
२. प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुधारित कार्यपध्दतीनुसार Single Nodal 
Agency (SNA) ची नेमणूक करुन योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र 9198) Nodal Bank Account 
उघडण्याच्या सूचना वित्त विभागाने दिनांक ०१.०७.२०२१ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये निर्गमित केलेल्या 
आहेत. त्यानुषंगाने, सह सचिव/उपसचिव, पोल-४ यांना Single Nodal Agency (SNA) म्हणून नेमणूक 
करण्यात येत असून त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. 


Sr Name of the Name of the Central State Share | Single Nodal Agency 
No | Govt. ofIndia | Schemeinthe | Share and and CRC (SNA) 
Scheme state CRC Code Code 
Ea 2 3 ॥-. ४०. | 4 & 
| Strenthening of | Strenthening of 400% र Deputy Secretary/ 
Forensic Forensic Joint Secretary, Pol- 
Science Science RO4YGA AYR ४, Home Department, 
Laboratory, Laboratory, Mantralaya, Mumbai. 
Mumbai, Mumbai, 
Maharashtra Maharashtra 
for DNA | for DNA 
analysis, Cyber | analysis, Cyber 
Forensic and| Forensic and 
related related facilities 
facilities under Nirobhaya 
Fund 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.१ ७३/पोल-४ 


3. सदर झासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२५१५३७०२७६२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने 


Digitally signed by YOGESH MAHADEO GOSAVI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


YOG E S H DEPARTMENT, postalCode=400032, 
2.5.4.20=409605c5c875f777d39cbf4ca29ce3d56c5c1d7c1ea54667 
614a049c47985d83, 


pseudonym=62D617A4D7B024F9E25 1D4AEEDB670FC8D 126498, 

M A H A D E O G O S AV | ber=D910025DFF598286A45B38223 1 8E6C113E071B7C6 
E85F3D06BECDD5995FC1966, cn=YOGESH MAHADEO GOSAVI 
Date: 2022.11.25 15:41:45 +05'30 


(योगेश गोसावी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


« अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

* महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

° प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

* उपसचिव (पोल-४), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

* संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
* महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 

* अधिदान व लेखा अधिकारी/निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

* कक्ष अधिकारी, (का. बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती, गृह विभाग/पोल-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


